कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या 
अनुषंगाने टास्क फोर्सची पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-६१२३/प्र.क्र.९५/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २० एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 


१) महामारी आपत्ती कायदा, १८९७ 

२) आपत्ती व्यवथापन कायदा, २००५ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. कोरोना-२०२/प्र.क्र.५८/२०२०/ 
आरोग्य-५, दिनांक १३.०४.२०२० 


प्रस्तावना:- 

कोविड-१९ च्या पहिल्या लाटेदरम्यान वाढलेल्या रुग्णसंख्येला नियंत्रणात आणण्यासाठी 
तसेच त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी दिनांक १३.०४.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात 
तज्ञ डॉक्टरांचे fears कार्यदला (टास्क फोर्स) ची निर्मिती करण्यात आली होती. कोविड बाधेची 
कारणमिमांसा, विश्लेषण व उपाययोजना करण्यास्तव तज्ञ डॉक्टरांचे विशोष कार्यदल (टास्क 
फोर्स) गठीत करण्यात आले होते. राज्यात पुन्हा एकदा कोविड-१९ ची रुग्ण संख्या वाढत आहे. 
वाढत्या रुग्णाची संख्या लक्षात घेता सदर टास्क फोर्सची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. सबब, 
सदर टास्क फोर्सची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कोविड बाधेची कारणमिमांसा, विश्ळेषण करुन त्यावर उपाययोजना सुचविणे / मार्गदर्शन 
करणे यासाठी खालील तज्ञ डॉक्टरांची अध्यक्ष/सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. - 


अ.क्र तज्ञांचे नाव पदनाम 

| डॉ. सुभाष साळुंखे, निवृत्त महासंचालक, आरोग्य अध्यक्ष 
सेवा, पुणे 

२ लेफ्ट. जन. माधुरी कानीटकर, कुलगुरू, सदस्य 
एम.यु.एच.एस., नाशिक 

3 SI. FASTA स्वरुप गर्ग, प्रोफेसर, एम.जी.एम.एस. सदस्य 
सेवाग्राम, वर्धा 


शासन निर्णय :- कोरोना-६१२२/प्र.क्र.२५/आ-५ 


४ डॉ. रमण गंगाखेडकर, माजी आयसीएमआर प्रमुख, सदस्य 
दिल्ली 

५ डॉ. राजेश HAHA, बी.जे.मेडीकळ कॉलेज, पुणे सदस्य 

६ डा. वर्षा पोतदार, नवले मेडीकळ कॉलेज, पुणे सदस्य 

७  । डॉ. संजय झोडपे, अध्यक्ष, 0, नवी दिल्ली सदस्य 

८ डा. हर्षद ठाकूर, प्रोफेसर, टी.आय.एस.एस.., मुंबई सदस्य 

९ डॉ. रघुनाथ भोये, अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब सदस्य सचिव 
कल्याण कार्यालय, पुणे 


२. टास्कफोर्सने करावयाची कार्यवाही :- 


«७ गंभीर व अतिगंभीर आजारी कोविड-१९ रुग्णांसाठी रुग्ण व्यवस्थापन प्रोटोकॉल स्थापन 


करणे. 


© कोविड-१९ क्रिटिकल केअर हॉस्पीटलमध्ये तज्ञ डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा सहायक 


कर्मचाऱ्यांच्या आवश्‍्यकतेची शिफारस करणे. 


«७ गंभीरपणे आजारी कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार करताना एकसमानता राखण्यासाठी 


योग्य औषध प्रोटोकॉलची शिफारस करणे. 
© टास्क फोर्सच्या अध्यक्षांनी टरविल्याप्रमाणे इतर कोणतीही शिफारस. 


७ टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल सदस्य सचिव यांनी शासनास वेळोवेळी 


कळविण्यात यावे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१85॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202303311325480417 असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRANKUMAR 
VASANTRAO 
WAHUL 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO 
WAHUL 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621 
cc9f4985e6d1 be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8 
192DAE8D5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF565781 5FB42C 
4D25B0B3C23B4C69600638F3DEB172AC9E37F 
4, cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

Date: 2023.04.21 15:20:17 +05'30' 


(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२) संचाळक-१व २, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय :- कोरोना-६१२२/प्र.क्र.९२५/आ-५ 


३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ टास्क फोर्सचे अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव 
५) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


